१५ सप्टेंबर ते १५ डिसेंबर, 2023 या कालावधीत 
मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ तसेच 
मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा - २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र. स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दि. १५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


स्वच्छते शिवाय शहराचे सौंदर्यीकरण अशक्य आहे. याच कारणासाठी मागील वर्षी २ ऑक्टोबर 
ते ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा २०२२ राबविण्यात आली 
होती. शहरांची गुणवत्ता राखण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन कायम रहावे म्हणून या वर्षी देखील राज्यातील 
“ड” वर्ग महानगरपालिका त्याचप्रमाणे सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये हहर स्तरावर “मुख्यमंत्री 
सक्षम शहर स्पर्धा -२०२३” व इतर महानगरपालिकांमध्ये वॉर्ड स्तरावर “मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा- 
२०२३” दिनांक १५ सप्टेंबर ते १५ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्याबाबतचा शासन 
निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निर्गमित केला 
आहे. 


२. सदर झासन निर्णयात प्रस्तुत स्पर्धेतील शहरांना सदर “मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - 2023” 
व “मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” स्पर्धेमध्ये चांगळी कामगिरी केलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन “मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” व “मुख्यमंत्री सक्षम 
वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” च्या कालावधीत शहरांनी केलेल्या कामगिरीची छाननी करण्याकरीता खालील 
प्रमाणे विभागस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे :- 


= 
विभागातील मान्यताप्राप्त वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) 
विभागातील मान्यताप्राप्त कलाकार (आटिस्ट) 


प्रादेशिक उपसंचालक, नगर परिषद प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त | सदस्य सचिव 


विभागीय आयुक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


३. उपरोक्त विभागस्तरीय छाननी समितीमध्ये नगर विकास विभागातील सह सचिव/ उप सचिव हे 
सदस्य असतील असे नमूद करण्यात आले आहे. यास्तव या समितीमध्ये सह सचिव/ उप सचिवांची 
नेमणूक करण्यातबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

“मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” च्या कालावधीत शहरांनी केलेल्या कामगिरीची छाननी 
करण्याकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या विभागस्तरीय समितीमध्ये खालील प्रमाणे उप सचिव यांचे 
नामनिर्देशन करण्यात येत आहे. 


विभाग सहसचिव/उपसचिव यांचे नामनिर्देशन 
१ श्रीमती विद्या हम्पय्या, उप सचिव, नगर विकास विभाग 


श्री.श्रीकांत आंडगे, उप सचिव, नगर विकास विभाग 


रे 
8 श्री. शंकर जाधव, उप सचिव, नगर विकास विभाग. 
श्री. अनिरुध्द जेवळीकर, उप सचिव, नगर विकास विभाग. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२३११०२१७०५३२९२२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2,5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7: 3251¢7d1ded31ff1b 
6e1a88d86b600c6bd, 


pseudonym=A29ED764E36FC94AB894683327375533A01AD102, 

serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B7 

30CB9118407ECAB6A27C67CA4C, -ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
'30' 


Date: 2023.11.02 17:04:39 +05'3 


(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य, १/२, मुंबई/ नागपूर. 

३. विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

४. आयुक्त, तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी (सवी. 

६. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सवी. 

७. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती (सवी. 

८. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

९. उप सचिव, (नवि-३४) व (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन (नवि-३४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


